परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) 
संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ जानेवारी २०२० 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. २७.०६.२०१९ 


शासन परिपत्रक: 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे), गट-अ संवर्गातील अधिका-यांची 

दि. ०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व दि. ०१.०१.२०१८ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची शासनाच्या संदर्भाधिन दि. २७.०६.२०१९ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार आता सदर ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात घेतलेल्या बाबी 
सोबत जोडलेल्या " परिशिष्ट-अ" प्रमाणे असून, त्या आधारे सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठ "ब" नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

२. प्रस्तुत ज्येष्ठतासुची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 

३. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 
असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिका-यांच्या निदर्शनास आणावी. 

४. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत परिवहन 
आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार 
करण्यात येणार नाही. 

५. ज्येष्ठतासूचीतील कार्यरत अधिका-यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
प्राप्त करुन घ्यावी. 

६. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००११६१४५०५८२७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KADAM DATTATRAY 
HANMANT 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति-संबंधित परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे.) (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 


प्रत - १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती- परिवहन-४. 


परिशिष्ठ-अ 

अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाळी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी संवर्गात यापुर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी 
स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे 
तपासण्याची व सेवा ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार 
यापुर्वी प्रसिद्ध झालेल्या सहाय्य्क प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता 
याद्या सुधारीत करण्याची कार्यवाही स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय 
होणा-या अधिका-यांची उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी /प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ 
परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) पदावरील ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास sat संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

आ) परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध झालेली असून सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण 
चाळू अथवा प्रलंबित नाही. यास्तव सदरची ज्येष्ठतासूची पुढील तात्पुरत्या 
सेवाज्येष्ठतासूची करीता आधारभूत मानण्यात आळेली आहे. 


मग मम समम मेमन 


परिशिष्ट ब 


परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक | परिवहन उप | नियुक्तीचा विभागीय परिक्षा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
(नियुक्ती आयुक्त (व.श्रे) मार्ग दिनांक / दिनांक 
नंतर पदावरील । (सरळसेवा / मानीव 
बदलला पदोन्नती । पदोन्नती/अति दिनांक 
असल्यास दिनांक रिक्त संवर्ग 
त्याचा कक्ष व इतर) 
दिनांक) 
उतीर्ण सुट 
दिनांक दिनांक 
RE 3 Cae & [७ _|८ ९ 1१७ a | 
| 9 | श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला २४.०९.१९६२ | ०१.०८.२०१३ | पदोन्नती लागु नाही | लागुनाही | १. | ३०.०९.२०२० 
Q श्री.राजेंद्र हरीकदम  ।अ.जा. ०३.०७.१९६२ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती लागुनाही ।लागुनाही २ ३१.०७.२०२० 
3. श्री.गोविंद रतन सैंदाणे । अ.ज. १३.०२.१९६१ । ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती लागुनाही ।लागुनाही ३ २८.०२.२०१९ 


